संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सरहद्दीवर 
संरक्षक भिंत बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डल्ब्युएलपी ०२.२४/प्र.क्र.६१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.५५/८५०/२०२३-२४, दिनांक १४.०२.२०४. 
प्रस्तावना:- 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे हद्दीवरील अतिक्रमण रोखणे, वनसंपदेचे रक्षण करणे व उद्यान 
क्षेत्राबाहेर बिबट्याचा शिरकाव कमी करणे याकरीता वनहद्दीवर संरक्षक भिंत बांधणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच राष्ट्रीय उद्यानातील मौल्यवान जंगल व उद्यान क्षेत्र हे कायम जपून ठेवणे, वन्यप्राण्यांचे संरक्षण 
करणे, पर्यावरणाचे मानवी जीवनाशी असलेले अतुट नाते कायम ठेवणे याकरीता राष्ट्रीय उद्यानाचे 
संरक्षण करणे गरजेचे आहे. 
या अनुषंगाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनहद्दीवर संरक्षक भिंत बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. 
शासन निर्णय :- 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीवर संरक्षक भिंत बांधण्याचे सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद 
केल्याप्रमाणे १,१४,१५,८४२/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
दिलेल्या तांत्रिक सहमतीच्या अनुषंगाने खालील अटींच्या अधिन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) 
शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे : 

i, काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

i. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

॥. सदरहू कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित 
कायदे / नियमातील तरतूदींचा भंग होणार नाही तसेच कोणतीही अनियमितता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

iv. अंदाजपत्रकातील बाबी मूळ ढोबळ बाबींच्या कार्यान्वयनाकरीता आहेत याची 
अंमलबजावणी पूर्वी खात्री करावी. 

सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 

विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ०२.२४/प्र.क्र.६१/फ-१ 


विभाग-पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळील प्रदान 
करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४ (१, १३४ (2) आणि १३४ (३) मधील 
विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१४२४४८५३१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S IDDE S HT U KARAM ही AND FOREST 


2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e3 18f8c37f3ae7c36 
2, postalCode=400032, st=Mahi 


arashtra, 
serial INumber=57 12CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B 1 2EBA 1 DBODD8E284883B7B 
D7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


Date: 2024.02.23 14:34:22 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

५. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

७. फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८. कार्यासन फ-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ०२.२४/प्र.क्र.६१/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युएलपी ०२.२४/प्र.क्र.६१/फ-१, दि. २३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र. 


कामाचा तपठिल 


Construction of Reinforced Cement Concrete Compound Wall At Village Versova, 
Survey No. ०३ & २४ pt. Beat Ghodbhunder, Range Yeur of Sanjay Gandhi National 


Park Division 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


